नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१२)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई४००- ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 
क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४ येथील शासन निर्णयान्वये पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४ येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार तुमसर नगरपरिषद व मोहाडी नगरपंचायत अंतर्गत सोबत दिलेल्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू. १५.००कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात 
आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, भंडारा यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपञ्ीील (IFSC कोड व खाते 
क्रमांक नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१२)/का-१४११, 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, भंडारा व सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग संदर्भ क्र येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व acid पालन करणे बंधनकारक राहील 
५. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदान" या SENS सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१३१९५६६११६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


C H A R U S H | LA IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
25.4.20: ‘dcae63be1bd1b7158b9523537dec1d46bc807768647a9ed 43 
816 =400032, st=Maharashtra, 
Number=A75E4CF904B78F2AE0S 1843EA 1BA6106A393C2BOCF60FEO3C94 
D EV E N D RA C H A U D H A R | 591382BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
०५ 


2024.03.14 13:33:28 +05'30 


(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, भंडारा, 
३. मुख्य अधिकारी, तुमसर नगरपरिषद व मोहाडी नगरपंचायत, जि. भंडारा, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, भंडारा, 
५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा, 
१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१२)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१२)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
(लाखात) 
णि नगर पंचायत मोहाडी ता.मोहाडी, जि.भंडारा येथील हनुमान मंदिर परिसरात व शहरात सभामंडप | ३५ लक्ष 
बांधकाम करणे, शहरातील रस्त्याची व नालीची सुधारणा करणे. 
२ | नगर पंचायत मोहाडी ता.मोहाडी, जि.भंडारा येथील महादेव मंदिर परिसरात सभामंडप बांधकाम, गट्ट | ३५ लक्ष 
लावणे व BETA सभामंडप बांधकाम करणे, हाहरातील रस्त्याची व नालीची सुधारणा करणे. 
३ | नगर पंचायत मोहाडी ता.मोहाडी, जि.भंडारा येथील शहरातील रस्त्याची सुधारणा व तेली समाजाकरिता | ३५ लक्ष 
सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
४ | नगर पंचायत मोहाडी ता.मोहाडी, जि.भंडारा येथे आर.ओ. लावणे, सोलर पंप लावणे, अभ्यासिका | ३५ लक्ष 
बांधकाम करणे, शहरातील रस्त्याची व नालीची सुधारणा करणे. 
५ | नगर पंचायत मोहाडी ता.मोहाडी, जि.भंडारा येथील रस्ते, नाल्याची सुधारणा करणे, अपूर्ण तेळी समाजाचे | ३५ लक्ष 
सभागृहाचे बांधकाम व सौंदर्यीकरण करणे. 
६ । तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, गौतम नगर प्र.क्र. ०१ निमकर यांच्या घरापासून ते गौरे | ३५ लक्ष 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम, तिलक नगर प्र.क्र. ०४ संतोष भेडे यांच्या घरापासून ते विनोद 
सांडेल यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 

७ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, गौतम नगर प्र.क्र. ०१ व गौरे यांच्या घरापासून ते मेश्राम | ३५ लक्ष 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाळी बांधकाम, गोवर्धन नगर प्र.क्र. ७ येथे देव्हाडी रोड ते दीपक अग्रवाल यांचे 
घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम व तामसवाडी रोड ते साठवणे यांचे घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 
८ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, गोवर्धन नगर प्र.क्र. ७ शफी शेख ते हनुमान मंदिर पर्यंत | ३५ लक्ष 
सिमेंट नाली बांधकाम व तामसवाडी रोड गलबले ते हेडाऊ यांच्या घरापर्यंत मोठी नाली बांधकाम करणे. 
९ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, जगनाडे नगर प्र.क्र.८ बोरीकर ते डोंगरे यांच्या घरापर्यंत | ३५ लक्ष 
सिमेंट नाली बांधकाम, साठवणे सर ते आय टी आय रोड पर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम, गोवर्धन नगर प्र.क्र. 
qo येथे मोहतुरे ते तामसवाडी रोडपर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम ठवकर यांच्या घरापासून ते शर्मा यांचे 
घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 

7 ० | तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, गोवर्धन नगर प्र.क्र. १० बिरोळे यांच्या घरापासून ते बघेले | 34 लक्ष 
यांचे घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम व गुप्ता ते बडवाईक यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम, तीलक 
नगर प्र.क्र. १० येथे माहेश्वरी यांच्या घरापासून ते बिसने यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम, मुळे यांच्या 
घरापासून ते शर्मा यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम व विनोबा नगर प्र.क्र. ११ येथे Yo बारसागडे 
ते बावनथडी विश्राम गृहापर्यंत नाली बांधकाम करणे. 

| १ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, गोवर्धन नगर प्र.क्र. १० कोंडेवार ते किटे यांच्या घरापर्यंत | 34 लक्ष 
सिमेंट नाली बांधकाम व बुधे ते बैस यांचे घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम व इंदिरा नगर प्र.क्र. १० येथे 
आस्वाले ते चिंधलोरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 

१२ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, इंदिरा नगर प्र.क्र. १० तुरकर ते संजय चामट यांचे | ३५ लक्ष 
घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम, विनोबा नगर प्र.क्र. ११ येथे मातोश्री शाळेपासून ते हिरडे यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट नाली बांधकाम, श्रीराम नगर प्र.क्र. ११ देशमुख ते सांबारे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाळी बांधकाम व 
उबाळे सर ते देशमुख यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 

१३ | तुमसर शहर विनोबा नगर प्र.क्र. ११ येथे रस्ता, ASA सुधारणा करणे, वाघाये ते महाळगावे यांचे | ३५ लक्ष 
घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम, दमाहे ते लोंढे याचे घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम, दमाहे ते पटले याचें 
घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम व बिसने ते जिभकाटे यांचे घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१२)/का-१४११, 


१४ | तुमसर शहर विनोबा नगर प्र.क्र. ११ येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, बारबेले ते लांजेवार यांचे | ३५ लक्ष 
घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम, हनुमान मंदिर ते यादव ट्रेडर पर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम व श्यामसुंदर 
लॉन ते हनुमान मंदिरपर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 

१५ । तुमसर शहर गोवर्धन नगर प्र.क्र. ११ येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे व गभने ते तुरकर ट्रेडर्स पर्यंत | ३५ लक्ष 
सिमेंट नाली बांधकाम व तुरकर ते तलमले यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम, तुरकर ट्रेडर्स ते तुमसर 
न्यायालयापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम व तुरकर ते मेश्राम यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 
१६ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, गोवर्धन नगर प्र.क्र. ११ बैस ते गूलाब qa यांचे घरापर्यंत । ३५ लक्ष 
सिमेंट नाली बांधकाम, श्रीराम नगर प्र.क्र. ११ येथे श्रावनकर ते गायधने यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाली 
बांधकाम, सांबरे ते भंडारा रोडपर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम व राजेश दिपटे ते थोटे यांचे घरापर्यंत सिमेंट 
नाली बांधकाम करणे. 

१७ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, माता नगर प्र.क्र.२ येथे सभामंडपाचे सौंदर्यीकरण, | ३१ लक्ष 
शिवाजी नगर प्र.क्र.५ येथे ओमप्रकाह जयस्वाल ते उमाशंकर बावनकर ते ताराचंद रुपचंदानी यांच्या 
घरापर्यंत रस्ताच्या दोन्ही बाजूला TE लावणे, श्रीराम नगर प्र.क्र.११ येथे श्री ढोमणे यांचा घरासमोरील 
नगर परिषदेच्या जागेवर सौंदर्यीकरण व कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोरील नगर परिषदेच्या खुल्या 
जागेवर सौंदर्यीकरण करणे. 

१८ | तुमसर शहर शिवाजी वार्ड प्र.क्र. ५ येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, भारद्वाज | ३२ लक्ष 
गाढवे ते सीमा लुटे ते किशोर अग्रवाल ते शाम कोडवाणी यांच्या घरापर्यंत रस्ता सुधारणा करणे, ढोमने 
यांच्या घरापासून ते ठाकरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, नंदुरकर यांच्या घरापासून ते हजारे यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व गणेशा लॉन पासून ते श्री उताणे यांचा घरापर्यंत रस्ता IGT करणे. 

१९ | तुमसर शाहर गोवर्धन नगर प्र.क्र. ०७ येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, किटे | ३२ लक्ष 
यांच्या घरापासून ते फटिंग ते मोह्बे यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, मातोश्री शाळेपासून ते तांडेकर ते 
टिचकुले यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, तामसवाडी रोड पासून ते शेषराव सेलोकर यांच्या घरापर्यंत 
रस्ता खडीकरण, सी.डी.वर्क करणे व विनोद मेश्राम ते यशवंत मेश्राम ते राणे ते तिडके ते तलमले यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. 

२० | तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, श्रीराम नगर प्र.क्र. ९ दुर्गा नगर | ३२ लक्ष 
रोडपासुन ते रामटेके यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, विनोबा नगर प्र.क्र. ११ उमेश तुरकर यांच्या 
घरापासून ते राजू भोयर यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व मातोश्री सुकला यांच्या घरापासून ते गोविंद 
तांडेकर यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. 

२१ | तुमसर शहर विनोबा नगर प्र.क्र. ११ येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, तलमले | ३२ लक्ष 
यांच्या घरापासून ते गायधने यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, दमाहे यांच्या घरापासून ते लोंढे यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, भंडारा रोडपासुन ते YE ठाकरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व अशोक 
गौतम यांच्या घरापासून ते कटरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. 

२२ | तुमसर शहर विनोबा नगर प्र.क्र. ११ येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, अंबुले | ३२ लक्ष 
यांच्या घरापासून ते बडवाईक यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, अंबुले यांच्या घरापासून ते पारधी यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, बोंदरे ते खोब्रागडे ते बोम्बार्ड यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व अरविंद 
पारधी ते कोमल वानखेडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. 

२३ | तुमसर शहर विनोबा नगर प्र.क्र. ११ येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, साहेबराव | ३२ लक्ष 
पारधी ते महेंद्र बडवाईक यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, सोनवाने ते चौधरी ते बडवाईक यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, बले सर ते नितीन पटले यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व तुमसरे ते राठोड 
ते रहांगडाले यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१२)/का-१४११, 


२४ । तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, नाळी बांधकाम करणे, विनोबा नगर प्र.क्र. ११ येथे ठाकरे | ३३ लक्ष 
ते बचपन शाळेपर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम, कृषी उत्पन्न बाजार समिती जवळील मांगली गावाकडे जाणारा 
रस्त्याचे खडीकरण, संतोष बडवाईक ते भलावी यांच्या घरापर्यंत खडीकरण व मातोश्री शाळा पासून ते 
टीचकुले ते पारधी यांच्या घरापर्यंत खडीकरण करणे. 

२५ | तुमसर Bex विनोबा नगर प्र.क्र. ११ येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, पटले | ३३ लक्ष 
यांच्या घरापासून ते बले ते बनकर यांच्या घरापर्यंत खडीकरण, वसंत कहालकर यांच्या घरापासून ते 
पटले यांच्या घरापर्यंत खडीकरण, गौरे यांच्या घरापासून ते कुर्वे यांच्या घरापर्यंत खडीकरण व अतुल 
जोशी ते श्री राजेश बनपुरकर याचा घर पर्यंत रस्ता खडीकरण करणे . 

२६ | तुमसर शहर विनोबा नगर प्र.क्र.११ येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, कुकडे | ३२ लक्ष 
यांचा घरापासून श्री मालाधारे यांचा घरापर्यंत रस्ता खड़ीकारण, अरविंद पारधी यांचा घरापासून ते कोमल 
वानखेडे यांचा घरापर्यंत रस्ता खड़ीकारण, योगेश परिहार ते दिगंबर समरीत यांचा घरापर्यंत रस्ता 
खडीकरण व प्रमोद बालगोटे यांचा घरापासून ठाकूर ते ईखार यांचा घरा पर्यंत रस्ता खड़ीकारण करणे. 
२७ | तुमसर शहर विनोबा नगर प्र.क्र.११ येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, साखरवाडे | ३२ लक्ष 
ते ठाकूर ते बिसेन यांचा घरापर्यंत रस्ता खड़ीकारण, श्रीमती बारई मैडम यांचा घरा पासून भोतमांगे यांचा 
घरा पर्यंत रस्ता खड्रीकारण, गजानन खडोदे यांचा घरापासून SAT रोडपर्यंत रस्ता GSH व प्रकाश 
उके ते श्रीमती वनिता ठाकरे यांचा घरापर्यंत रस्ता STH करणे. 

२८ | तुमसर शहर श्रीराम नगर प्र.क्र.११ येथे रस्ता, ASA सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, मनोज | ३२ लक्ष 
वरखडे ते बोन्द्रे यांचा घरापर्यंत रस्ता खड़ीकारण, विनोद जांगडे ते श्रीमती sks यांचा घरा पर्यंत रस्ता 
खड़ीकारण, फूड प्लाझा येथे कुंभारे यांचा घरापासून पटले यांचा घरापर्यंत रस्ता खड़ीकारण व fay बुधे 
ते मिश्रा यांचा घरापर्यंत रस्ता ISTH करणे. 

२९ | तुमसर SY ARTA नगर प्र.क्र.११ येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, बोपचे ते | ३२ लक्ष 
कटरे यांचा घरापर्यंत रस्ता खड़ीकारण, मेश्राम यांच्या घरापासून ते बिंजेवार यांच्या घरापर्यंत रस्ता 
खडीकरण, ढोमणे ते रामटेके ते परिहार यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व रिनायते ते राजू पटले यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. 

३० | तुमसर शहर श्रीराम नगर प्र.क्र. ११ येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, प्रमोद | ३२ लक्ष 
हरडे यांच्या दुकानापासून ते सोनवाने यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, ठाकुर ते जांभुळपाने यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता खडीकरण, मनोज मेश्राम ते निर्दोस बोपचे यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व लांजेवार 
ते टेंभरे ते रॉय यांच्या घरापर्यंत खडीकरण करणे. 

३१ | तुमसर शहर श्रीराम नगर प्र.क्र. ११ येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे व परिहार | ३२ लक्ष 
ते बमनोटे यांच्या घरापर्यंत खडीकरण व तुरकर ते मेश्राम ते उपरिकर यांचे घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व 
प्रभागातील रस्ते खडीकरण करणे. 

३२ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, विनोबा नगर प्र.क्र. ११ इनवाते | ३२ लक्ष 
ते वाहने ते बिंजेवार यांच्या घरापर्यंत खडीकरण, प्र.क्र. ७ येथे आयूष बार जवळ, वंजारी हॉटेल जवळ, धुर्वे 
हॉटेल जवळ, WT लान जवळ एकूण ५ सी.डी वर्क बांधकाम व तामसवाडी दे. रोड निखाडे कॉम्पलेक्स 
जवळ, माटे वकील गल्ली मध्ये, लांजेवार गल्लीमध्ये, सेलळोकर गल्ली मध्ये, सी.डी वर्क बांधकाम करणे. 

३३ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, प्र.क्र. १० प्रभागातील रस्ता | ३२ लक्ष 
खडीकरण, विनोबा नगर प्र.क्र. ११ येथे राजाराम हॉल रस्त्यापासून ते बचपन स्कूल पर्यंत सिमेंट रस्ता 
बांधकाम करणे. 

३४ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, विनोबा नगर प्र.क्र. ११ चौधरी | ३५ लक्ष 
यांच्या घरापासून ते बांडेबुचे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम, चौधरी यांच्या घरापासून ते बांगरे 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम, प्र.क्र. ०५ येथे पडोळे यांच्या घरापासून ते ढेंगे यांच्या घरापर्यंत 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१२)/का-१४११, 


सिमेंट रस्त्याला वेअरिंग कोट बसविणे, संतोष पाठक यांच्या घरापासून ते परमात्मा एक भवनापर्यंत सिमेट 
रस्त्याला वेअरिंग कोट बसविणे, रवी कनपटे ते हेमराज गभने यांच्या घरापर्यंत रस्त्याला दोन्ही बाजूस 
पेव्हर ब्लॉक (गट्ट) लावणे, हेमंत गायधने ते रामेश्वर राउत यांच्या घरापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस TE व 
राशन दुकानापासून ते जांबवाली यांच्या घरापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस WE लावणे. 
३५ | तुमसर Bex येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, प्र.क्र.५ येथे संतोष पाठक ते हेमंत वंजारी यांच्या 34 लक्ष 
घरापर्यंत Te लावणे, हनुमान मंदिर ते आनंद ताले ते शामलाल अतकरी यांच्या घरापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही 
बाजूस TE लावणे, बावनकर पेंटरपासून ते शहर वार्ड रोडापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस TE लावणे, 
सचिन गभने ते गुलाब (पोहेवाला) यांच्या घरापर्यंत गट्टू लावणे, गौतम नगर प्र.क्र. १ येथे हनुमान मंदिर 
परिसरात समाजभवन बांधकाम, रविदास नगर प्र.क्र.२ येथे हनुमान मंदिर परिसरात समाजभवन बांधकाम 
करणे. 
३६ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, प्र.क्र. ३ मालवीय नगर मच्छिमार | ३५ लक्ष 
सोसायटी येथे समाज भवन बांधकाम, प्र.क्र. ४ विवेकानंद नगर येथे हनुमान मंदिर जवळ सभामंडप व 
अभ्यासिका बांधकाम, प्र.क्र. ५ शहर मोहल्ला येथे ज्ञानेश्वरी मंदिर येथे सभागृह बांधकाम व प्र.क्र. ७ बजाज 
नगर येथे बौध्द विहार परिसरात सभामंडप बांधकाम करणे. 
३७ | तुमसर शहर प्र.क्र. ८ संत जगनाडे नगर येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, श्री | ३५ लक्ष 
AEM चर्च च्या जागेवर समाज भवन बांधकाम व विजय गभणे यांचा घराजवळ सार्वजनिक हनुमान मंदिर 
सभामंडप बांधकाम करणे. 
३८ | तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, प्र.क्र.११ श्रीराम नगर aloes | ३५ लक्ष 
मते यांचा घरासमोर ओपन स्पेस मध्ये ठाकूर समाज भवन बांधकाम, प्र.क्र.८ माकडे नगर येथे सार्वजनिक 
हनुमान मंदिर परिसरात सभामंडप बांधकाम व प्र.क्र.१ आंबेडकर वार्ड येथे पिपरा रोड सनातन Ga 
गोसावी समाज दफनभूमी भोवती आवरभिंत व दर्शनी गेट बांधकाम करणे. 
३९ | तुमसर शहर येथे LET, AHA सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, प्र.क्र. २ सरदार नगर दत्त मंदीर | ३५ लक्ष 
भोवती सौरक्षण भिंत बांधकाम, श्रीकृष्ण मंदिराची आवारभिंत बांधकाम, प्र.क्र. ११ श्रीराम नगर येथे ढोमणे 
याच्या घरासमोरील नगर परिषद च्या खुल्या जागेवर आवारभिंत बांधकाम व सौंदर्यकरन करणे व प्र.क्र. 
४ विवेकानंद नगर येथे हनुमान मंदिर जवळ अभ्यासिका बांधकाम करणे. 
४० | तुमसर शहर येथे रस्ता, नालीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम करणे, प्र.क्र. ११ विनोबा नगर येथे बाल | ३५ लक्ष 
उद्यान समोर अभ्याशिका बांधकाम, प्र.क्र. ०७ गोवर्धन नगर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज वाचनालय 
मध्ये साहित्य पुरवठा करणे, गौशाला येथे रस्ता, नाळीची सुधारणा करणे, नाली बांधकाम व मुलभूत 
सुविधा प्रदान करणे. 
४१ | तुमसर शहर येथील प्र.क्र. १ ते ११ येथे सी.सी.टी.व्ही. HART लावणे, शाळा डिजिटल करणे, सभामंडप | ५० लक्ष 
बांधकाम, रस्त्याची सुधारना करणे, डिजिटल अंगणवाडी (खेळणी साहित्य) व सौंदर्यीकरण करणे. 
४२ | तुमसर शहर येथील प्र.क्र. १ते ११ येथे ओपन जिम बसविणे, आर.ओ. बसविणे, शाळेमध्ये खेळणी साहित्य | ५० लक्ष 
पुरविणे, सभामंडपाचे बांधकाम, क्रीडा संकुलनासाठी वुडन HS खरेदी करणे, रस्त्याची सुधारणा व 
सौंदर्यीकरण करणे. 
४३ | तुमसर शहर येथील प्र.क्र. १ ते ११ येथे अभ्यासिका डिजिटल करणे, साहित्य पुरविणे, सोलर ड्युअल पंप | ५१ लक्ष 
बसविणे, डेकोरेट लाईट बसविणे, गौशाला येथे अनिमल लीप्तिंग मशीन खरेदी करणे, गो-कास्ट मशीन 
खरेदी करणे, रस्ता बांधकाम, नाली बांधकाम, गट्टू लावणे, सभामंडप बांधकाम व सौंदर्यीकरन करणे. 
एकूण १५००.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


